महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य 
अकादमी, मुंबई वर अशासकीय 
सदस्यांची नियुक्‍ती करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पंसाअ २०१८/प्र.क्र.२७३/कार्यासन- ५ 
मादाम कामा रोड, राजगुरु हुतात्मा चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ४ जानेवारी, २०१९. 


वाचा 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांकः पंसाअ २०१७/प्र.क्र.१७६/कार्यासन-४ 
दिनांक ५ ऑक्टोबर, २०१८. 


प्रस्तावना 

राज्यामध्ये पंजाबी भाषेचा विकास, भाषेचे संवर्धन, प्रगती तसेच पंजाबी व मराठी भाषेतील 
साहित्यिकांमध्ये वैचारीक अदान प्रदान होऊन राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना हढ व्हावी या उद्देशाने 
महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमीची स्थापना शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
क्रमांक पंसाअ २०१७/प्र.क्र.१७६/कार्यासन-४, दिनांक ५ ऑक्टोबर, २०१८ अन्वये करण्यात आली 
आहे. सदर शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमीवर शासकीय सदस्य नियुक्‍त 
करण्यात आले असून, अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या नामनिर्देशानाने करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 
महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमी, मुंबई या अकादमीवर पुढील नमूद केल्याप्रमाणे 
अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या करण्याचा शासनाने निर्णय घेतलेला आहे. 


अ.क्र. नांव / हुद्ददा पद 
अशासकोय सदस्य 
शि श्री.राजन खन्ना, राहणार- फ्लॅट नं. ७०२, ए विंग, इडन-१, हिरानंदानी गार्डन्स, | कार्याध्यक्ष 
पवई, मुंबई ४०० ०७६. 
२ | डॉ. विजय सतबिरसिंग, राहणार-२०१, निलांबरी, महर्षी कर्वे रोड, GT) सदस्य 
टेलिफोन एक्सचेंज जवळ, मुंबई ४०० ०२०. 
3. श्री. सरदार बाल मलकोत सिग, राहणार- बाल रोडलाईन्स, २०४/२०५, २रा | सदस्य 
मजला, क्रिष्णा भवन, बी.एस.डी.मार्ग, गोवंडी पूर्व, मुंबई yoo ०८८. 
४ | ST. रतन झारदा, राहणार- फ्लॅट नं. २६०३, ए विग, SIGM इमारत, हिरानंदानी] सदस्य 
गार्डन्स, पवई, मुंबई ४०० ०७६. 
4 | डा. देवेंद्र काफिर, राहणार- बी-२५, केशव इमारत, देवी कन्याकुमारी सोसायटी, | सदस्य 
ओशिवरा बस डेपो समोर, गोरेगांव पश्चिम, मुंबई ४०० १०४. 
६ | at. गुरिदर सिंग बावा, राहणार- गुरू अंगद निवास, बंगलो नं. २२, रोड नं.११, | सदस्य 
विठ्ठल नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था, जे.व्ही.नि.डी. स्कीम, जुहू, 
मुंबई ४०० ०४९. 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसाअ २०१८/प्र.क्र.२७३/कार्यासन- ५ 


अ.क्र नांव / हुद्ददा पद 
७ | att. मनजित सिग अब्रोल, राहणार- बी-६०२, तोलाराम स्मृती सहकारी गृहनिर्माण | सदस्य 
संस्था, चेंबूर कॉलनी, मुंबई ४०० ०७४ 
८ | at. कमलजित सिंग सैनी, राहणार- टावर नं. १,रूम नं. १०३, जिम्मी टॉवर, | सदस्य 
सेक्टर १८, तीन टाकी जवळ, कोपरखैरने, नवी मुंबई Yoo ७०९. 
९ | at. जगजित सिग मारवाह, राहणार- 'गुरूसारा', चेरी हिल सोसायटी, मधूर फुड | सदस्य 
प्लाझा समोर, पाईनलाईन रोड, आनंदवलूली, नाशिक ४२२ ०१३. 
ण श्री. जोगिदर सिंग खेहरा, राहणार-५९, CAAT नगर, खालसा हाय स्कुल जवळ, | सदस्य 
नांदेड ४३१ ६०१. 
।_११_ | श्री. गुरूपाल सिंग मकवान, राहणार- १४२, गुरूनानक पुरा, नागपूर ४४० ०१७. सदस्य 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांकः- पंसाअ २०१७/प्र.क्र.१७६/कार्यासन-४ 
दिनांक ५ ऑक्टोबर, २०१८ अन्वये महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमीवर शासकीय 
सदस्यांच्या केलेल्या नियुक्त्या आणि या शासन निर्णयाद्दारे महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य 
अकादमी, मुंबई या अकादमीवर अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या करण्याचा घेण्यात आळेला निर्णय 
विचारात घेता महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमीची एकूण रचना पुढीलप्रमाणे राहील. 


अ.क्र. नांव / हुद्दा पद 
अ) शासकीय सदस्य 

1 १_| मा.मंत्री (अल्पसंख्यांक विकास) अध्यक्ष 
मा.राज्यमंत्री (अल्पसंख्यांक विकास) उपाध्यक्ष 
सचिव /प्रधान सचिव /अपर मुख्य सचिव (अल्पसंख्यांक विकास विभाग) शासकीय 

सदस्य 
४ | उप/सह सचिव (अल्पसंख्यांक विकास विभाग) शासकीय 

सदस्य 


ब) अश्ासकोय सदस्य 
५ _ श्री.राजन खन्ना, राहणार- फ्लॅट नं. ७०२, ए विंग, इडन-१, हिरानंदानी ASAT, | कार्याध्यक्ष 
पवई, मुंबई ४०० ०७६. 
६ । डॉ. विजय सतबिरसिग, राहणार-२०१, निलांबरी, महर्षी कर्व रोड, कुपरेज। सदस्य 
टेलिफोन एक्सचेंज जवळ, मुंबई ४०० ०२०. 
७ श्री. सरदार बाल मलकीत सिग, राहणार- बाल रोडलाईन्स, २०४/२०५, २रा | सदस्य 
मजला, क्रिष्णा भवन, बी.एस.डी.मार्ग, गोवंडी पूर्व, मुंबई yoo ०८८. 
८ | डा. रतन शारदा, राहणार- फ्लट नं. २६०३, ए विग, अँवलान इमारत, हिरानंदानी| सदस्य 
गार्डन्स, पवई, मुंबई ४०० ०७६. 
९ । डा. देवेंद्र काफिर, राहणार- बी-२५, hard इमारत, देवी कन्याकुमारी सोसायटी, | सदस्य 
ओशिवरा बस डेपो समोर, गोरेगांव पश्चिम, मुंबई ४०० १०४. 
| श्री. Rex सिंग बावा, राहणार- गुरू अंगद निवास, बंगलो नं. 22, रोड 4.99, | सदस्य 
विठ्ठल नगर सह. गृहनिर्माण संस्था, जे.व्ही.नि.डी. स्कीम, जुहू, मुंबई ४०० ०४९. 
ae १ | श्री. मनजित सिगअब्रोल, राहणार- बी-६०२, तोलाराम स्मृती सहकारी FEAT | सदस्य 
संस्था, चेंबूर कॉलनी, मुंबई ४०० ०७४ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसाअ २०१८/प्र.क्र.२७३/कार्यासन- ५ 


अ.क्र नांव / हुद्दा पद 
१२ श्री. कमळजित सिंग सैनी, राहणार- टॉवर नं. १,रूम नं. १०३, जिम्मी टॉवर, सदस्य 
सेक्टर १८, तीन टाकी जवळ, कोपरखैरने, नवी मुंबई Yoo ७०९. 


१३ | श्री. जगजित सिंग मारवाह, राहणार- 'गुरूसारा', चेरी हिल सोसायटी, मधूर फुड | सदस्य 
प्लाझा समोर, पाईनलाईन रोड, आनंदवलूली, नाशिक ४२२ ०१३. 


१४ | श्री. जोगिंदर सिंग खेहरा, राहणार-५९, दशमेश नगर, खालसा हाय स्कुल जवळ, सदस्य 
नांदेड ४३१ ६०१. 


१५ श्री. गुरूपाल सिंग मकवान, राहणार- १४२, गुरूनानक पुरा, नागपूर ४४० ०१७. सदस्य 


महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमीवर नियुक्‍त करण्यात आलेल्या उपरोक्त 
SINGS सदस्यांचा कालावधी नियुक्‍ती दिनांकापासून ३ वर्षाचा असेल. तथापि, अकादमीचा 
कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर अकादमीची प्रत्यक्ष पुनर्रचना होईपर्यंत किंवा शासनाच्या पुढील 
आदेशापर्यंत सदरची अकादमी कार्यरत राहीळ. सदर अकादमीवरील अशासकीय सदस्यांच्या 
नियुक्त्या मुदतीपूर्वी केव्हाही संपुष्टात आणण्याचे अधिकार शासनास राहतील. अशासकीय 
सदस्यांची नियुक्‍ती शासनाकडून रद्द करण्यात आल्यास, अकादमीचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व शासकीय 
सदस्य हे अकादमीचे कामकाज पुढे चालू ठेवतील व पर्यायाने अकादमीचे अस्तित्व पुढे चालू राहील. 


महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमी ही पंजाबी भाषेच्या सर्वांगिण विकासासाठी कार्य 
करेल, त्याचप्रमाणे राज्य भाषा मराठी व पंजाबी या दोन भाषांमध्ये भाषांतराद्वारे वा अन्य साहित्यिक 
प्रयत्नाने कल्पनांची देवाण-घेवाण करण्यासाठी विविध योजना कार्यान्वित करेल. अकादमीच्या 
विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याची जबाबदारी अकादमी कार्यालयाची असेल. या कार्यक्रमांसाठी 
अकादमीच्या अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/कार्याध्यक्षाच्या मार्गदर्शनानुसार व सहकार्याने तसेच प्रचलित 
शासकीय नियमांनुसार विहित पध्दतीचा अवलंब करुन कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याची वा त्यासाठी 
अनुज्ञेय निधीचा खर्च करण्याची जबाबदारी अकादमीच्या अधिकाऱ्यांची राहील. महाराष्ट्र राज्य 
पंजाबी साहित्य अकादमीवर नियुक्‍त केलेल्या सदस्यांना शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.प्रवास 
१०१०/प्र.क्र.२/सेवा-५,दि.०३/०३/२०१० च्या १ परिच्छेद क्र.१२ अन्वये राज्य स्तरावरील 
समिती/मंडळ/आयोग यावर नियुक्‍त केलेल्या अशासकीय सदस्यांना अनुज्ञेय ठरविण्यात आलेल्या 
दरांनी प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहील. प्रवास भत्याच्या देयकावर प्रति स्वाक्षरी करण्याचे 
अधिकार शासन नियुक्‍त करेल त्या आहरण व संवितरण व अधिकारी, अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
यांना असतील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


SRA निर्णय क्रमांकः पंसाअ २०१८/प्र.क्र.२७३/कार्यासन- ५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेताक २०१९०१०४१११५०८६२१४ असा आहे. हा sea डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sandesh Chhabu 13' 
DN: c=IN, Mahara: inorities 
an es h Development Depart it, postalCode=400032, 
‘Maharashti 
2.5.4.20=2fde30534317da1 ea9bdb3e7bec3c1084d5d608a86e9 
93f8ac0fa02331b777! 
h h गा Vi serial INumber=b469b3fd61b5201f03b702c0f7fd0ecScf18beb12 
U 425455f4856f44e3d4da763, cn=Sandesh Chhabu Tadvi 
2019.01.04 13:41:19 +05'30' 
(4.5. तडवी) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. सभापती/अध्यक्ष/ उपसभापती/उपाध्यक्ष, विधान सभा/ विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा/ विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 

मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 


. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 
. महालेखापाल१/२, (लेखापरिक्षा), (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, 
र्‌. 


प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 


१०.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 

११.संचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक कक्ष), नवीन प्रशाकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई, 

१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१३.निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१४.सर्व जिल्हाधिकारी, 

१५.सह सचिव, उपसचिव, सर्व अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई, 


१६.कार्याध्यक्ष व सर्व अशासकीय सदस्य, महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमी, मुंबई 
१७.अधिक्षक नि कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई 
१८. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


